उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी यांच्या 
विनंती बदलीबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः एमव्हीडी ०६२४/प्र.क्र.२६२/परि-४ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 

मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 

दिनांक: २३ जुले, २०२४ 
शासन आदेशा - 

महाराष्ट्र शासकीय कर्मचा-यांच्या बदल्यांचे विनीयमन आणि शासकीय कर्तव्य पार पाडताना होणा- 

या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील कलम ४ (४) (दोन) आणि ४ (५) मधील तरतुदींनुसार बदली 
करण्यास सक्षम असलेल्या प्राधिकाऱ्याच्या मान्यतेने उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी संवर्गातील अधिकाऱ्यांची 
विनंतीनुसार त्यांच्या नावासमोरील स्तंभ क्र. ४ मध्ये दर्शविलेल्या पदावर बदलीने पदस्थापना करण्यात येत 
आहे. 


अ.क्र. अधिका-याचे नाव बदलीपूर्वीची पदस्थापना बदलीनंतरची सुधारीत 
पदस्थापना 
| 9 | २ ३ PB 
| श्री. प्रसाद नानासाहेब गाजरे, उप प्रादेशिक परिवहन उप प्रादेशिक परिवहन 
उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी कार्यालय, बुलढाणा कार्यालय, सांगली 


२. संबंधीत नियंत्रक अधिकारी यांनी सदर बदली करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यांस त्यांच्या सध्याच्या 
पदभारातून तात्काळ कार्यमुक्त करावे व संबंधीत अधिकाऱ्यांनी नवीन पदस्थापनेच्या ठिकाणी विहीत कालावधीत 
रुजू होऊन पदभार स्विकारल्याचा अहवाल परिवहन आयुक्‍त कार्यालयामार्फत शासनास सादर करावा. 
३. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०७२३१५०७१९०३२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


BHARAT 
RAMCHANDRA LANGHI 


(भरतरा. Te) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 

प्रत, 

. _ मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 
२. मा. मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय,मुंबई 
३. परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य,मुंबई 
४. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता ) महाराष्ट्र ८, मुंबई/नागपूर 
५. जिल्हा कोषागार अधिकारी, बुलढाणा/सांगली 
६. प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, अमरावती/कोल्हापूर 

1 श्री. प्रसाद गाजरे, उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी (परिवहन आयुक्त यांचे मार्फत) 
टु निवड नस्ती (परिवहन-४) 


